महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि 
सेवा गट-ब संवर्गात पदोन्नतीबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १९२२/प्र.क्र.२००/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

दिनांक : ३ जुले, २०२३. 
Pat शासन निर्णय क्र.आकृवि-२१२०/प्र.क्र.१७०/१५अ, दि.१०/३/२०२२ 
शासन [नणंय:- निर्णय:- 


महाराष्ट्र कृषि सेवा गट ब (कनिष्ठ) संवर्गातील (वेतनश्रेणी एस-१५ : ४१८००-१३२३००) 
खालील अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र कृषि सेवा गट ब (वेतनश्रेणी एस-१६ : ४४९००-१४२४००) या संवर्गात 
संदर्भाधीन दि.१०/३/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेत सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालीलप्रमाणे अंशात: बदल करण्यात येत आहे :- 


अ. | अधिकार्‍यांचे सध्याचे कार्यरत पदोन्नतीने शेरा 
क्र नाव ठिकाण पदस्थापना 
(सुधारित) 
i श्री.मनोजकुमार | कृषि अधिकारी, | जिल्हा बीज |दि.१०/३/२०२२ च्या 


बाबाराव केचे । विभागीय कृषि | प्रमाणीकरण शासन निर्णयान्वये 
सहसंचालक (a), | अधिकारी, नागपूर पदोन्नतीने दिलेल्य 
नागपूर (रिक्‍त पदी) पदस्थापनेत अंशत: बदल 
करुन. 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी त्यांचा सध्याचा पदाचा पदभार विभागातील निकटतम ज्येष्ठ 
अधिकाऱ्यांकडे सोपवून तात्काळ पदोन्नतीच्या पदावर रूजू व्हावे. तसेच पुढील बाबही निदर्शनास 
आणण्यात येते की, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन अधिसूचना दि.२१/६/२०२१ मधील 
तरतुदीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी सदर आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसात 
पदोन्नतीच्या पदावर रूजू होणे आवश्‍यक आहे. 

३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया 
पहावे. 


छ. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in Ul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०७०३१७१५३३७४०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


AMOL NILAKANTH = 
SAKHARKAR 


(अ.नि.साखरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १९२२/प्र.क्र.२००/१५ ओ 


प्रत, 

. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) 14, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
५. संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

६. संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

७. संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

८. कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

qo, संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

११. नस्ती क्र.आकृवि-२१२०/प्र.क्र.१७०/१५३ साठी प्रत. 

१२. निवड नस्ती /१५अ. 


Cc AW A)  -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


